एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने 
sata  अंगणवाडीकरिता पूर्व 
बाल्यावस्थेतील संगोपन व शिक्षण 
(ECCE) धोरणाची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता समिती गठीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१९९/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ जुले,२०२४ 


संदर्भ:- महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. एबावि-२०२१/प्र.क्र.९४/का-६ दि.११.१०.२०२२ 
प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरण-२०२० विचारात घेऊन महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय 
दि. ११.१०.२०२२ अन्वये अंगणवाडीकरीता पुर्व बाल्यावस्थेतील संगोपण व शिक्षण (ECCE) धोरण सुधारीत 
करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरीता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय-: 
अंगणवाडीकरीता पुर्व बाल्यावस्थेतील संगोपण शिक्षण (ECCE) धोरणाची अंमलबजावणी 


करण्याकरीता खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र पद व कार्यालय समितीमधील पदनाम 

१ आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा याजना, नवी मुंबई अध्यक्ष 

२ शिक्षण संचालक (प्राथमिक ) शिक्षण संचालनालय, पुणे सदस्य 

३ संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) पुणे सदस्य 

४ संचालक (बालभारती), पुणे सदस्य 

षु उपआयुक्त (आरोग्य व पोषण), एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई सदस्य 
श्री. सौरभ रामचंद्र बोडस, जि. रत्नागिरी अशासकीय सदस्य 

G श्री. संतोष बाळासाहेब भणगे, जि. ठाणे अझ्ासकोय सदस्य 

८ श्रीम. वृंदा महेश शिवदे, जि. सातारा अशासकीय सदस्य 

९ सौ. कविता संदेश आल्हाट, जि. पुणे अश्ाासकोय सदस्य 

१० सौ. सुनिता अशोकराव तिमसे, जि. छत्रपती संभाजीनगर अश्ाासकोय सदस्य 

११ सौ. शितल रोहित फ़राकटे, जि. कोल्हापूर अशासकीय सदस्य 

१२ उपआयुक्त (संनियंत्रण), एकात्मिक बाल विकास सेवा याजना, नवी मुंबई सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र. १९९/का.६ 


२. €0७£ सुकाणू समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील:- 
१) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० व अंगणवाडीकरीता पुर्व बाल्यावस्थेतील संगोपन व शिक्षण (ECCE) 
बाबतचे प्रचलित आदेशा विचारात घेऊन अंगणवाडीकरीता सदर धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी 
होण्याकरीता समितीने शिफारशी कराव्यात. 
२) कोणत्याही शिफारशींची अमलबजावणी शासनाच्या अनुमतीशिवाय करता येणार नाही. 
३. समितीचा कालावधी: सदर समितीचा कालावधी १ वर्षाचा राहील. 
४. शालेय शिक्षण विभागाने अशा प्रकारची समिती गठीत केली असल्यास तेथील अशासकीय सदस्यांना 
जे लाभ देण्यात येतात त्याप्रमाणे सदर समितीमधील अशासकीय सदस्यांना लाभ देण्यात यावेत. अन्यथा या 
अशासकीय सदस्यांना कोणतेही लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत. त्यानुषंगाने याबाबत आयुक्त, एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 
षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७१६११४५०९५७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VAS ee 
RAMDAS 
THAKUR 


(fart .ठाकूर ) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सर्व संबंधित अशासकीय सदस्य (एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्‍तालयामार्फ़त) 
प्रत, 
) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई, 
) मा.मंत्री (म.व. बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
) शिक्षण संचालक, (प्राथमिक) शिक्षण संचालनालय, पुणे, 
) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (50851), पुणे, 
) संचालक, बालभारती, पुणे, 
) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास, 
) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद, 
) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प, 
१०) निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


